ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव जि.हिंगोळी येथील 
मुख्य इमारतीचे नुतनीकरण व अधिकारी 
/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१६२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 

दिनांक : २२ जून, २०२३. 
वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/ टे.६/ 
ग्रारुसेनगांवमुइवनिवाबांधकाम/५७८१-८२ /23, दि.३०.०५.२०२३. 
प्रस्तावना:- 

ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव जि.हिंगोळी येथील मुख्य इमारतीचे नुतनीकरण व अधिकारी /कर्मचारी 

निवासस्थान बांधकामाचे अनुक्रमे रु. ३९९.९९ लक्ष व २९५.१० लक्ष असे एकुण रु. ६५९.०९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
दोन्हीही कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, हिंगोली यांनी तयार केले असून मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली यांनी प्रमाणित 
केले आहे. सदर दोन्हीही अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव जि.हिंगोली येथील मुख्य इमारतीचे नुतनीकरण व अधिकारी /कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाचे सोबतच्या “परिशिष्ट- अ” प्रमाणे अनुक्रमे रु. ३९९.९९ लक्ष व २९५.१० लक्ष असे एकुण 
रु. ६५९.०९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी अटी व शार्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे:- 
अटीव शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४ सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) प्रस्तावित इमारत ग्रामीण रुग्णालय असून,त्याचे क्षेत्रफळ ६२६.९७ चौ.मी.असून बांधकामाचा दर 
२७०९०/चौ.मी. आहे. 

७ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून अंदाजित रु. ६९५.०९ लक्ष इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविण्यात येत 
आहे. 

3, सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००-इतर कार्यक्रम 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१६२/ आरोग्य-४ 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 

भागविण्यात यावा. 

8. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार 

प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७३६३१७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. शि] 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ASHOK. पावत 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd7087 17bb4b 
ef92b6886b147679a5af5a494e26868 
Yab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA3 


4324CEA1A547AA04FODA0794A00BE 
£126E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM. 


Date: 2023.06.22 11:57:16 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा-२,पुणे 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ मंडळ लातूर,लातूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय , उस्मानाबाद. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

११. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


al 


\ भक 


शरि 


é 


y z= Total Built Up Area 626.97 P| | 


nf 
é 


ge Type-2 Second floor 374.18 24570.00 


g) Furniture sqm G/f&F/F 0.00 
Br: | Sub Total 1 (b+c+d+e+f+g) 


७4.0. en 


i “Re at” 3/2 


र 


। 
i 


fame of the Department : Helth Department Hingoli 


Name of Work :Construction of Residential Quarters Building (Type-2 &Type -3 
‘Quarters Second Floor) for Rural Hospital Sengaon Tq.Sengaon Dist. Hingoli 


1s 


RECAPITULATION SHEET 
NORMS 


(Unit Rate 
PERTICULAR ITEM Rs. 
Sqmt/m/Rgm 
/ lum 


ft ESSENTIAL ITEMS (Components) as 
a) (Built Up Area - Sq.m) Proforma 
: Estimate 


Total Rs. 


9193603.0 


म Type-3 Second floor 252.79 27090.00 6848081.00 


16041684.0 


आह es +3 
20 OL a a A a 
नळ 
[Je}Soiar Roof Top (MoU to be executed) 0090 
[|p RampForHandicaps 0.00 
a 


388626.0 
1500000.0 


1888626.0 


: 5% of 802084.20 
2_|Water Supply and Sanitary Works 5% Sub Total (2) | 1(5) 


im 


= 


| 


' 


ae गह आळा 
|_| a) intemal sd of a | 802084.0 
a ie aed 

लि Fire Fighting Arrangements etc ae 1122918.0 


i ea 
A, ee "क 5॥७1०8(५) | 2216198972 


|| 1) Compound Wall as per e: 120mtr as a 
2)InternalCC २०8635९ €$ 1006 aa 2786083.0 
2 ne Se ne 6s SED: 
____|3) Development of Ground | _Lumpsum | 


a कळ तळा a] 
az 
4) Parking Arrangement 
(Two + Four Wheelar ) शका 


> 
Te) 
९3 
NI 
a 
छठ 
९ 
° 
(2) Sla|o 


1] Sub Total (8) aa 
imma SUB TOTAL (A) = (1)+(2)+(3)4(B) |] 
c | 


OPTIONAL ITEMS 
a 1)Water Main Storage & Pump House, Borewell 
etc. 


ai 2) External Toilets 


— 
a 
So 
So 
ठ 
So 
oO 
ठ 


hy eheevemaneanemeens 


oO 


200000.0 
1500000.0 
3200000.0 


CCTV 


a 
| 
मकती यही 


Sea 
कका 
| 
ptt) Contingencies 4% onal] | 
ae? 
aie 
= 
wae 


९ 


९2 


o 


5407839.00 
3004355.00 
901306.00 


PLINTH AREA RATES FOR 


i) Bldg Proper cost =Rs 25586.05 sqm 

ii) Electric work =Rs 4605.49 sqm “<< 
iii) Water Supply =Rs 1279.30 sqm 

iv) For (i)+(ii)+(iti) =Rs 31470.84 sqm 

V) Total Project Cost =TPC- Area (as per "a")=Rs 63796.86 sqm 


sch we 


Sub Divisional Engineer Executive Engineer, 
P.W.Sub Division Hingoli Public Works Division,Hingoli 
> et a 
Superinten tn Engineer Cheif mA ineer 
P.W.Circle Nanded P.W.Region,Nanded 


3 C2, 
f 3 5 १ z hoo ae 


6 > ७ 
Civik Sat geon 
Cist ११५७६ ८३: Hing? i 


af 


tp OTL > <2 


र त ame of Work:Renovation to Main Building Rural Hospital Sengaon Tq.Sengaon dist. 
Hingoli 


GENERAL ABSTRACT 


oon [ळा 
Cost of Work- A (Renovation ) 
Cost of Work- A (Compound wall ) 
Cost of Work- A (C.C.Road & R.C.C. Drain) 
Cost of Work- A (Garden ) 
Rs. : 
S. 


२. 
त्स 
* श्र ae 


Cost of Work- A (Borewell ) Rs] 361985.00 

Toa Re 
Add 18% GST (01 '&) 
Add 1%Labour Insurance Ltd 
Toa) Re 


Add for Royalty Charges (Page No.  ) 242309.00 


67315.00 
29512493.00 


29510000.00 


1 


Add Testing Charges(Page No.  ) 


Total Amount a 


Say As 


Sub ni a Engineer Executive Engineer 


| P.W. Sub Division Hingoli P.W. Division, Hingoli 


J» ° ae ; a 
(किन. हनक तहा ST tending Engineer Chief व neer 
Seaman W. Circle, Nanded — _ Office 

Wao ’ a 


ive @ ष्य sce ७ wee” 
L 
(४9०1%_ 
a 


Rural Hospita 
Cc alt ts bide : 200824 
६४५7 ६६. ४८) ५4.» ८» < 


Dist. Hingoli 
९१९०४० 


